RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg . No. MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक १२ ] 


शनिवार , फेब्रुवारी १८ , २०१७ / माघ २ ९, शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१७ 


अधिसूचना 


केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत पुरवठा व सुरक्षा संबंधी उपाययोजना ) विनियम, २०१०. 

क्रमांक संकीर्ण. २०१६/ प्र. क्र . ६९ /ऊर्जा- ५. -विद्युत अधिनियम, २००३ ( २००३ चा ३६ ) च्या कलम ५३ व कलम १७७ च्या पोट - कलम 
( २) अन्वये बनविलेल्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत पुरवठा व सुरक्षासंबंधी उपाययोजना ) विनियम , २०१० च्या विनियम ३० व विनियम ४३ 
च्या पोट विनियम ( २) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि याकरिता यापूर्वी निर्गमित केलेले सर्व आदेश अधिक्रमित 
करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे विनियम ३० च्या प्रयोजनासाठी २५० व्होल्ट आणि विनियम ४३ च्या प्रयोजनासाठी ४४० व्होल्ट हे नोटीफाईड 
व्होल्टेज म्हणून अधिसूचित करीत आहे. या नोटीफाईड व्होल्टेजच्या वरील प्रत्येक विद्युत संच मांडणीचे निरीक्षण व चाचणी विद्युत निरीक्षकाकडून 
करण्याबाबत सदर अधिनियमातील व विनियमातील तरतुदीनुसार अधिसूचित करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भि . य . मंता, 
शासनाचे उप सचिव. 


( १ ) 


भाग चार - अ - १५-१ 


u 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, फेब्रुवारी १८ , २०१७ / माघ २९, शके १९ ३८ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 16th February 2017 


NOTIFICATION 


CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY (MEASURES RELATING TO SAFETY AND ELECTRIC SUPPLY ) REGULATIONS, 2010 . 

No. Misc. 2016 /C.R . 69/Energy - 5. - In pursuance of regulation 30 and sub - regulation ( 2 ) of 
regulation 43 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply ) 
Regulations , 2010 made under section 53 and sub -section ( 2 ) of section 177 of the Electricity Act, 
2003 ( 36 of 2003 ), and in supersession of all other instruments issued in this behalf, the Government 
of Maharashtra hereby notifies the 250 volts to be the notified voltage for the purposes of regulation 
30 and 440 volts as a notified voltage for the purposes of regulation 43 of the said Regulations , above 
which every electrical installation shall be inspected and tested by the Electrical Inspector for the 
purposes of the said Act and the said Regulations . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. Y.MANTA , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


